कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) राज्यस्तरीय 
निवड समिती, पुणे यांनी शिफारस 
केलेल्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब 
(अराजपत्रित, या पदावर दिव्यांग 
प्रवर्गातील उमेदवाराची नियुक्‍तीसह 
सविस्तर पदस्थापना. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण- २३२४/(प्र.क्र.४४/२४)/आ.(तांत्रिक) 
हुतात्मा राजगुरु चोक, मादाम कामा रोड, 
१५ मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १० सप्टेंबर, २०२४. 


बाचा :-  १.जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती-२३२४/(प्र.क्र.४४/२४)/आ.(तांत्रिक) 
दि.२०.०६.२०२४. 
२.जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती-२३२४/(प्र.क्र.१४२/२४)/आ.(तांत्रिक) 
दि.२०.०६.२०२४. 

प्रस्तावना :- 


जलसंपदा विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील सरळसेवेने 
५०० पदे भरण्यासाठी सन २०१९ मध्ये जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर भरतो प्रक्रियेदरम्यान ४९५ 
उमेदवारांची निवड करण्यात आली. तसेच राज्यस्तरीय निवड समितीने गुणानुक्रमे ब आरक्षण प्रवर्गानुसार १५६ 
उमेदवारांची प्रतिक्षायादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली आहे. त्यानुसार आता दिव्यांग उमेदवारापैको श्री. 
कुलभूषण बाऊस्कर यांचा वैद्यकिय अहवाल प्राप्त झाला असून त्यांच्याप्रकरणी अटी ब आवश्यक कागदपत्रांची 
पुर्तता होत असल्याने त्यांना सविस्तर नियुक्‍ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब अराजपत्रित) या पदावर शिफारस प्राप्त उमेदवारांमधून परिशिष्ट 
अ” मध्ये दर्शविलेल्या दिव्यांग प्रवर्गातील श्री. कुलभूषण बाऊस्कर यांची कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब 
अराजपत्रित) या पदावर सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन मॅट्रोक्समधील वेतनस्तर एस-१५ मध्ये 
जलसंपदा विभागात ते ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिनांकापासून विहीत अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदर नियुक्‍ती ही मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या 
एसएलपी क्र.००३६७४/२०२३ प्रकरणी मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून तसेच खाली 
नमूद विहित अटी /शर्तीच्या अधिन असेल:- 

(१) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना महाराष्ट्र 
WIA गट-अ व गट-ब (राजपत्रित ब अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने ब पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी 
महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१ लागू राहील. सदर नियमावलीतील तरतुदीनुसार संबंधित 
उमेदवारांना परिशिष्ट-“अ” प्रमाणे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या पदावर महसूली विभाग वाटप 
करुन, वाटप करण्यात आलेल्या महसूली विभागातील रिक्‍त पदावर नागरी सेवा मंडळाने शिफारस 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २३२४/(प्र.क्र.४४/२४)/आ.(तांत्रिक) 


केल्यानुसार सविस्तर पदस्थापना करण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवाराने पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी विहित मुदतीत रुजू होणे बंधनकारक आहे. सदर उमेदवाराला देण्यात आलेल्या पदस्थापनेत 
कोणताही बदल होणार नाही. 


(२) सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मधील उमेदवाराने त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत तात्काळ रुजू व्हावे. सदर विहित कालावधीत उमेदवार रुजू झाला 
नाही तर तो नोकरीची संधी गमावेल व त्याचा नियुक्‍ती करिता विचार करण्यात येणार नाही, ते नियुक्‍ती 
स्विकारण्यास इच्छुक नाहीत, असे गृहित धरण्यात येईल व त्यांचे नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द 
होतील व त्यांचा नियुक्‍्तीकरीता कोणत्याही परिस्थितीत विचार करण्यात येणार नाही. तसेच 
उमेदवाराकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कारणांचा/विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 


(३) उमेदवारांच्या रुजू होण्याच्या मुदतवाढीच्या विनंती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली-२०२१ शासन अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही 
२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक २१.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार तसेच याबाबत वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


(४) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), (गट-ब अराजपत्रित) या संवर्गातील निवड झालेल्या उमेदवारांची ज्येष्ठता 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार निश्‍चित करण्यात 
येईल. 


(५) (अ) मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांच्याबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ब जात 
प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक: बीसीसी-२०१२/प्र.क्र.३३२/१२/१६-ब, दिनांक १८.५.२०१३ मध्ये नमूद सुचनांनुसार तसेच 
याबाबत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सुचनांनुसार संबंधित मुख्य अभियंता यांनी कार्यवाही 
करावी. मागासवर्गीयांसाठी राखीब असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या 
उमेदवारांबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बौसीसी- 
२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२.१२.२०११ मधील तरतूदीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्राची 
वैधता तपासण्याच्या अधिन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदरहू 
उमेदवाराकडे जात पडताळणी समितीकडून प्राप्त करुन घेतलेले जाती वैधता प्रमाणपत्र असल्यास 
त्याने नियुक्तीसाठी हजर होताना ते सादर करावे. जातपडताळणी प्रमाणपत्र प्रापत करुन घेणे ही संबंधित 
उमेदवाराची जबाबदारी असल्यामुळे वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास उमेदवाराने जाती प्रमाणपत्र 
पडताळणीसाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे संबंधित मुख्य अभियंता यांना तसेच 
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीस विहीत अर्ज व कार्यपध्दतीनुसार सादर करावीत. 


(ब) विहित कार्यपध्दतीनुसार संबंधित मुख्य अभियंता यांनी विनाविलंब सदर कागदपत्रे संबंधित जाती 
प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर होतील तसेच समितीकडून सदर प्रमाणपत्र प्राप्त होईल यासाठी 
पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २३२४/(प्र.क्र.४४/२४)/आ.(तांत्रिक) 


पाठपुरावा करावा. याशिवाय संबंधित उमेदवाराने देखील स्वतंत्रपणे जात पडताळणी समितीकडे 
त्याच्याकडे असलेले कागदपत्रे / पुरावे सादर करुन ६ महिन्याच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त 
करुन घ्यावे. जात पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र प्रापत करुन घेण्याची जबाबदारी 
संबंधित उमेदवाराची राहील. तसेच, शिफारस करण्यात आलेल्या सर्व उमेदवारांचे जाती दावे (जात 
प्रमाणपत्र ब जात वैधता प्रमाणपत्र) संचालक, समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून अथवा 
संबंधित जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती ब जमातीचे दावे (जात प्रमाणपत्र ब जात वैधता प्रमाणपत्र) 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून अथवा संबंधित जात वैधता 
प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून सदर आदेश निर्गमित झाल्यापासून ६ महिन्याच्या आत तपासून 
घ्यावे ब सदर प्रमाणपत्र संबंधित समितीकडून निर्गमित करण्यात आल्याची खातरजमा करुन घेण्याची 
कार्यवाही संबंधित मुख्य अभियंता यांनी करावी. 


(६) इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष 
मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या दि. ३१-०१-२०२० च्या शासन निर्णयानुसार खुल्या प्रवर्गातील 
महिला, विजाभज, इमाव व विमाप्रवर्गातील व्यक्ती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्ग या प्रवर्गातील 
प्रगत ब उन्नत गटात समाविष्ट नसलेल्या व्यक्तिंना सक्षम प्राधिकारी यांनी निर्गमित केलेल्या Non 
Creamy Layer प्रमाणपत्राच्या वैधता पडताळणीसाठी राज्यातील प्रादेशिक महसूली विभाग स्तरावर 
"विभागीय आयुक्‍त" यांच्या अध्यक्षतेखाली Non Creamy Layer प्रमाणपत्र (उत्पन्नाच्या दाखल्याची) 
वैधता पडताळणी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीकडून महिलांच्या आरक्षित पदावर 
शिफारस करण्यात आलेल्या महिला उमेदवारांचे तसेच अनुसूचित जाती ब अनुसूचित जमाती 
व्यतिरिक्‍त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचे उन्नत व प्रगत गटात (क्रोमिलेयर) मोडत नसल्याचे 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या Non Creamy Layer प्रमाणपत्राची वैधता संबंधित मुख्य अभियंता 
यांनी उपरोक्‍त नमूद शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार तपासून घेण्याची कार्यवाही करावी. 


(७) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.अपंग १००३/प्र.क्र.१२७/ २००३/१६-अ, दिनांक ०६-०५- 
२००४ मधील बाब क्र. (६) नुसार त्यांच्या नेमणुकोपूर्बी उमेदवार संबंधित पदावर नियुक्तीसाठी सक्षम 
आहे किंवा नाही याची वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी केल्यानंतर ते नेमणुकीस पात्र ठरतात. 
दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:अप्रकि २०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दि. ०६.१०.२०१२ मधील 
आदेशानुसार SADM या नवीन संगणक प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील 
दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक : अप्रवि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दि.१४.०९.२०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या 
www.swavlambancard.gov.in या संगणकोय प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आलेले नवीन 
नमुन्यातील किमान ४०% कायमस्वरुपी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र शासनास नियुक्‍तीपूर्बी सादर करणे 
अनिवार्य आहे. तसेच दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे सामान्य प्रशासन विभाग, 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २३२४/(प्र.क्र.४४/२४)/आ.(तांत्रिक) 


शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१८/प्र.क्र.१९४/१६अ, दिनांक २९ मे, २०१९ तसेच या संदर्भात 

शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात 

यावी. तसेच खाली नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रकांमधील सूचनांनुसार कार्यवाही 

करण्यात येईल : 

(अ)सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपंग १००३/प्र.क्र.१२७/ २००३/१६-अ, दिनांक 
६.५.२००४ 

(ब) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्रर००९/प्र.क्र.९/सुधार-३, 
दिनांक ३.८.२०१० 

(क)सामाजिक न्याय a विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अपंग 
२००९/प्र.क्र.१३३/सुधार -३, दिनांक १४.१.२०११ 

(ड)सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि २०१२/प्र.क्र.२९७/ आरोग्य-६, दिनांक 
६.१०.२०१२ 

(इ) दिव्यांग प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांची जेष्ठता महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार करण्यात येईल. 


(८) ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील पदावर शिफारस करण्यात आली असेल त्या 
उमेदवारांबाबत सामाजिक न्याय a विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: सीबीसी- 
१०/२००४/प्र.क्र.५७०/मावक-५, दिनांक १६.५.२००७ मधील सूचनेनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


(९) हिंदी ब मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर शिफारसप्राप्त उमेदवार अगोदर उपरोक्‍त 
नमुद परीक्षा उत्तीर्ण झाला नसेल किंबा त्याला सदरहू परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल 
तर, सदरहू उमेदवारांना ती परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. 


(१०) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍त होणाऱ्या उमेदवाराकडे सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९.३.२००३ 
मधोल तरतुदीनुसार (अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अधिकृत *€.(.€.' किंवा *0* स्तर किंवा ‘B’ 
किंवा “(” स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र किंबा (ब) महाराष्ट्र राज्य उच्च व 
तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र यापैकी एक 
प्रमाणपत्र किंबा माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्रवि.) विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: ada 
२०१२/प्र.क्र.९२७७/३९, दिनांक ०४.०२.२०१३ व शासन पूरकपत्र दिनांक ०८.०१.२०१८ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार आवश्यक संगणक अर्हता आवश्यक आहे. तथापि, नियुक्‍ती स्विकारण्याच्या वेळेस सदर 
प्रमाणपत्र / अर्हता उमेदवारांकडे नसल्यास नियुक्‍ती स्विकारल्यापासून दोन वर्षाच्या आत उमेदवाराने 
उपरोक्‍त शासन निर्णयातील नमूद संस्थेचे संगणक ज्ञानाच्या अर्हतेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक 
राहील. या विहित कालावधीत उमेदवाराने सदर प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २३२४/(प्र.क्र.४४/२४)/आ.(तांत्रिक) 


शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४६२/कार्या. १२, दिनांक २८-०५-२०१८ तरतुदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


(११) प्रस्तुत उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांच्या पूर्ब चारित्र्याची पडताळणी करण्यापूर्वी करण्यात येत असल्यामुळे 
त्यांची नियुक्‍ती पुढील आदेश होईपर्यंत करण्यात आली आहे. चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्रतिकूल 
आढळल्यास त्याची सेवासमाप्ती पूर्वसूचना न देता करण्यात येईल. मुख्य अभियंता यांनी उमेदवारांच्या 
चारित्र्य पडताळणीची कार्यवाही करावी. सदर कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय 
क्र.चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ, दि.२८.८.२०१७ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 
तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक चापअ १००८ / प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दिनांक 
९.१.२००९ व सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.चापअ १०१२/प्र.क्र.६३/१६-अ, दिनांक 
२६.८.२०१४ मधील सूचनादेखील विचारात घेण्यात याव्यात. 


(१२) उमेदवारांनी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदासाठी विहित केलेली 
व्यावसायिक परीक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 


(१३) उमेदवारांनी कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास तसेच, त्याचे काम किंवा वर्तणूक अयोग्य अथवा 
अनुरुप / असमाधानकारक आढळल्यास , तो सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 


(१४) परिशिष्ट- अ येथे नमूद उमेदवारांनी संबंधित वैद्यकीय मंडळांकडून वैद्यकीय तपासणी अहवाल 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती नियम) १९८१ मधील नियम ११(१) अन्वये नियुक्‍ती 
होण्यापूर्वी किंवा नियुक्तीच्या तारखेपासून त्याची सहा महिन्याची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी, यापैकी जे 
अगोदर घडेल त्याप्रमाणे वैद्यकोय प्रमाणपत्र दाखल करणे बंधनकारक राहील, या अटीस अधीन राहून 
तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सहा महिन्यांच्या आत वैद्यकोय तपासणी अहवाल प्राप्त न 
झाल्यास सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. तसेच, वैद्यकीय तपासणी अहवाल 
असमाधानकारक असल्यास त्यांची नियुक्‍ती कोणतेही कारण न देता ९ महिन्याची नोटीस देऊन समाप्त 
करण्यात येईल. 


(१५) परिशिष्ट-अ येथील उमदेवारांना त्यांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेबाबतचा अहवाल 
संबंधित समितीकडून शासनास प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


(१६) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.१८/०८/२००९ मधील 
तरतुदीनूसार दि.०१/११/२००५ पूर्बी शासन सेवेत निवृत्तीवेतना्ह आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या 
शासकौय कर्मचाऱ्याने त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतना्ह आस्थापनेच्या पदावरील 
नियुक्तीसाठी दि.०१/११/२००५ पूर्वी किंबा त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला दि.०१/११/२००५ 
रोजी किंबा त्यानंतर नविन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल तर अशा प्रकरणी शासन परीपत्रक, 
वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि.१२/०१/२००७ मधील (i) ते (iv) येथे नमूद 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २३२४/(प्र.क्र.४४/२४/आ.(तांत्रिक) 


केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरतील. वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक दि.१२.१.२००७ नमूद (i) ते (iv) येथील सर्व अटींची पूर्तता ज्या प्रकरणी होत नसेल 
अशा शासकोय कर्मचाऱ्यास नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. 


(१७) “परिशिष्ट-अ” मधील उमेदवारांना शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा 
असल्यास, त्यांना शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ लेखी सूचना किंबा एक महिन्याचे 
वेतन देणे आवश्यक राहील. यासंदर्भातील राजीनामा स्विकारण्याचे अधिकार केवळ नियुक्‍ती 
प्राधिकारी (शासन) यांना असतील. क्षेत्रिय कार्यालयांनी परस्पर प्रशिक्षणार्थ्याचा राजीनामा स्विकृत करु 
नये किंबा मंजूर करु नये. तथापि, राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा राजीनामा मागे घ्यावयाचा असल्यास, 
त्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो २०१९/प्र.क्र.४७०/सेवा-४, दिनांक ०९.०५.२०२२ 
मधील तरतूदी लागू राहतील. 


मात्र, गैरवर्तणूक, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त 
करण्यासाठी पूर्वसूचना देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. 


(१८) “परिशिष्ट-अ” येथील उमेदवारांपैकी पूर्बी शासकोय सेवेत असणाऱ्या उमेदवारांची सरळसेवेने 
शासनाच्या दुसऱ्या पदावर उमेदवार म्हणून नियुक्ती झाली असल्यास अशा उमेदवारांची कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य), गट-ब (अराजपत्रित) या पदावरील वेतननिश्‍चिती ही शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
क्रमांक : वेतन १२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दिनांक २३.०३.१९९४ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


तर “परिशिष्ट -अ” मधील उमेदवारांपैकी पूर्बी शासकोय सेवेत नसणाऱ्या उमेदवारांची 
सरळसेवेने शासनाच्या परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नियुक्‍ती झाली असल्यास अशा उमेदवारांची 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), गट-ब (अराजपत्रित) या पदावरील वेतननिश्‍चिती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


(१९) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवार सध्या केंद्र/राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत 
असतील तर संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकोच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने सदर 
सेवेतून कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र सादर केल्याशिवाय त्यांना रुजू करुन घेता येणार 
नाही. तसेच उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांचे केंद्र/राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेतील ना- 
चौकशी प्रमाणपत्र त्यांच्या संबंधित कार्यालयाकडून प्राप्त होण्याच्या अधिन राहील. 


२. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर देण्यात येणारी तात्पुरती नियुक्‍ती ही 
पूर्बचारित्र्य पडताळणी, वैद्यकीय तपासणी, जात वैधता प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलीयर प्रमाणपत्र तसेच महिला, 
खेळाडू, अनाथ व दिव्यांग इ. घटकांसाठी असलेल्या आरक्षण, तसेच हिंदी ब मराठी आणि संगणक यासाठी 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २३२४/(प्र.क्र.४४/२४)/आ.(तांत्रिक) 


शासनाच्या प्रचलित आदेशातील तरतुदी लागू राहतील. तसेच शासन निर्णय समक्रमांक दि.२० ऑक्टोबर, २०२३ 
मधील इतर अनुषंगिक अटी व शर्ती लागू राहतील. 


३. परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांनी नियुक्‍तीच्या/पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता विशिष्ट ठिकाणी 
पदस्थापना/ नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधी/ खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचे मार्फत 
दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त ब अपिल) 
नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


४. या आदेशानुसार पदस्थापना देण्यात आलेल्या उमेदवारांनी सविस्तर पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ 
रुजू व्हावे. त्याबाबतचा एकत्रित अहवाल संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता यांनी ४ दिवसांच्या आत 
शासनास सादर करावा. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/५/.119॥19199॥119.४0५.॥11 या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 202409111150446427 असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUDINPOPAT. 1. 
GAIKWAD DEPARTMENT = मी RCES 
( डॉ.सुदिन गायकवाड ) 
oo सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

२. महालेखापाल-१/२, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अध्यक्ष, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) राज्यस्तरीय निवड समिती तथा मुख्य अभियंता (जसं), 
जलसंपदा विभाग, पुणे. 

५. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 

६. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलंसपदा विभाग 

७. अमु.स.(जलसंपदा)/ सचिव (प्रकल्प समन्वय)/ सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. संबंधित उमेदवार (राज्यस्तरीय निवड समितीमार्फत) 

९. कार्यासन (आ (शा.अ.)/ दक्षता-१/२/३), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. निवडनस्ती आ (तांत्रिक) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 


गुणवत्ता वाटप केलेला महसुल | संबंधित मुख्य अभियता/ 
q उमेदवाराचे नांव नियुक्‍ती प्रवर्ग ee id na सविस्तर पदस्थापना 
क्रमांक विभाग अधीक्षक अभियंता 
द्व 


८२०८ |कुलभूषण प्रभाकर बाऊस्कर 


य 


= 


य निवड समि 


, पुणे यां 


दिव्यांग प्रवर्ग -PH-B (OBC) छत्रपती संभाजीनगर 


त्र ति =i 
शिफारस केलेल्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर दिव्यांग प्रवगातील उमेदवारां क्‍्तीसह सविस्तर पदस्थापना. 


PB 


मुख्य अभियंता , जलसंपदा धोक्षक अभियंता, छत्रपती संध पाटबंधारे 


जालना लघु पाटबंधारे विभाग, जालना अंतर्गत लघु 
पाटबंधारे उपविभाग जालना 


Digitally signed by SUDIN POPAT GAIKWAD 


SUDIN POPAT GAIKWAD CN = SUDIN POPAT GAIKWAD, C = IN, S 


arashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2024.09.11 11:52:13 +05'30' 


(डॉ.सुदिन गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विभाग, छत्रपती संभाजीनगर ।मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 


1/1 


